राज्य योजना सन २०२४-२५ 
डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या योजनेतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र.१५४/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक +  अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दिनांक ०१.०४.२०२४. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ८०/अर्थ-३, 
दिनांक २५.०७.२०२४. 
३. महसूल व वन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र.१५४/फ-१, 
दिनांक ०५.०८.२०२४. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपुर यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- १/सी/योजना/प्र.क्र. १५/२०२४-२५/९६, 
दिनांक ०४.०९.२०२४. 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-२(१)/योजना / २०२४-२५ 
/८४७, दिनांक १९.०९.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षाकरिता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. २००००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ व २ चे परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ मध्ये निधी 
वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 


संदर्भ क्रमांक 3 च्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त योजनेंतर्गत रु. 924.00 लक्ष निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. 


संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व यांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या योजनेतंर्गत रू. ३४५०.०० लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले असून 
त्या अनुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ व २ चे परिपत्रक विचारात घेता अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ४ च्या 
पत्रान्वये केळेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या लेखाशिर्षांतर्गत रु. ४८०.०० लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार खालील अटी व शा्तींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे: 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र.१५४/फ-१ 


Vi. 


2. 


सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२४-२५ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनिकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे 
संरक्षण, (००) (१८) डॉ. SAAS मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) ०२- 
मजूरी या उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात 
यावा. 

योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 

कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा समावेश असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात यावी. 

वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४ व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ चे काटेकोर 
पालन करावे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ- 


३, दिनांक ०१.०४.२०२४ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ८०/अर्थ-३, 
दिनांक २५.०७.२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१७०६१०९६१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIVEK VIAY 
HOSHING 7 
(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपुर. 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र.१५४/फ-१ 


६. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक) मध्य चांदा / चंद्रपुर . 
७. महाळेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
८. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र.१५४/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र.१५४/फ-१, 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


अ.क्र. | वन विभाग | परिक्षेत्र | गावाचे नाव 

| ae. वलणी 

२ टेमटा 

३ जांभार्ला 

४ आसेगाव 

चंद्रपूर | चिचपल्ली पा वत 

६ सातारा तुकुम 
जानाळा 
कांतापेठ 
चिरोली 

| qo | ० चिचाळा 

fi 9, = | q on कोंढाणा 

१२ चेक सोमनपल्ली 

१३ कोठारी 

१४ बामणी 

१५ ae कुडेसावली 

rr मध्य चांदा ee वडकुली 

१७ कात चेक बोरगाव 

१८ चेक पुलुर 

98 बोरगाव 

२० वढोली 


KKKKKKK 


